जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणेच्या कार्यकारी 
परिषदेतील (Governing 0०५१०) नामनिर्देशित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०७२०/प्र.क्र.२७/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ नोव्हेंबर, २०२० 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र.क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 


प्रस्तावना :- 

खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ मध्ये 
सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन अधिसुचना, 
दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 
2. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, 2094 मधील कलम ९ (8) मधील 
तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने 
अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणेच्या कार्यकारी परिषदेमधील 
(Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍तीकरिता पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, पुणे यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाली आहे. सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, पुणे यांच्या कार्यकारी परिषदेवरील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणेच्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील सदस्यांची नामनिर्देशित 


सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०७२०/प्र.क्र.२७/उद्योग-९ 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे. 


अ.क्र. | सदस्य पदनाम | नामनिर्देशन / शिफारस 

शि १ जिल्ह्यातील विधानसभा / | सदस्य | १. श्री.अशोक रावसाहेब पवार, मा.विधानसभा सदस्य 
विधानपरिषद सदस्यांमधून २. श्री.सुनिल शांकरराव Bah, मा.विधानसभा सदस्य 
कमाल ०३ सदस्य ३. श्री.संजय चंदुकाका जगताप मा.विधानसभा सदस्य 

०२ जिल्ह्यातील सेवाभावी | सदस्य ।१.श्री.बस्तु रेगे, संतुलन संस्था, तुळजाभवानी नगर, 
संस्थांमध्ये कार्यरत खराडी, पुणे 
AAG? कमाळ ०२ २. श्री.अभय दशरथ वाघमारे, प्लॅट नं.२०२, ग्रेस गार्डन 
सदस्य सोसा. ३९५, नाना पेठ, पुणे. 

०३ जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानास | सदस्य | १. श्री. आप्पा महादु लोखंडे, खाणपट्टाधारक 
अंशदान देणारे संबंधित २. श्री. मनोज पोपटराव थोरात, खाणपट्टाधारक 
जिल्ह्यातील ३. श्री. अभिजित माणिक गाडे, खाणपट्टाधारक 
खाणपट्टाधारकाचे 
प्रतिनिधी कमाल ०३ सदस्य 


2. 


उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक 09.08 209g च्या शासन अधिसुचनेतील सर्व तरतुदी 


लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती पुढील ०३ वर्षांकरिता अथवा ते सदर पदावर कार्यरत 


असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 


3» 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०११०२१७१९०६१३१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SAGUNA GANESH THENGIL 
Date: 2020.11.03 15:28:26 +05'30' 


(सगुना काळे-ठेंगील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, सातारा यांचे स्वीय सहायक. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 


मुंबई-४०० ०३२. 


मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०७२०/प्र.क्र.२७/उद्योग-९ 


७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा. 

८) श्री.अशोक रावसाहेब पवार, मा.विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, पुणे 

९) श्री.सुनिल शंकरराव शेळके, मा.विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे 

१०) श्री.संजय चंदुकाका जगताप,मा.विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान,पुणे 

११) श्री.बस्तु रेगे, संतुलन संस्था, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे. 

१२) श्री. अभय दशरथ वाघमारे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे. 

१३) श्री. आप्पा महादु लोखंडे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे 

१४) श्री.मनोज पोपटराव थोरात, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे 

१५) श्री.अभिजित माणिक गाडे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे 

१६) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१८) प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहा. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१९) उ.स. (aH), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२०) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांना विनंती करण्यांत येते की त्यांनी 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणेच्या कार्यकारी परिषदेतील (Governing Council) उपरोक्त 
नामनिर्देशित सदस्यांना सदरील नामनिर्देशानाबाबत आपलेस्तरावरून अवगत करावे. 

२१) निवड नस्ती (उद्योग-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


